ग्रामीण रुग्णालय कुर्डुवाडी, जि. सोलापूर 
येथील ट्रामा केअर युनिट इमारतीच्या 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/ प्र.क्र.२६४/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


तारीख : २६ जून, २०१९. 


वाचा :- 
१) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/बांध.कुर्डवाडीट्रामा/१२३९०-९१/१७, दि.२०.०७.२०१७. 

प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय कुर्डुवाडी, जि. सोलापूर येथील असलेल्या प्रस्तावित ट्रामा केअर युनिट 
इमारतीच्या बांधकामाचे सन २०१६-१७ च्या दरसूचीवर आधारित सदर अंदाजपत्रक व आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

ग्रामीण रुग्णालय, कुर्डुवाडी जि. सोलापूर येथील प्रस्तावित ट्रामा केअर युनिट इमारतीच्या 
बांधकामाकरीता रु.७२३.७३ लक्ष खर्चाच्या अंदाजपत्रक व आराखडयास खालील प्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPARTMENT. 


Name of Work : Construction of Truma Center (20 Bedded) Building at Kurduwadi, Tal. Macha, 
Distt. Solapur. 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Items Norms (Unit Rate Rs. Per Cost Rs. 
No. Sqmt./Meter/LumpSum 
(A) | ESSENTIAL ITEMS 
1 | Building proper 
Scope 
(a) Area (Sqmt.) 1002.50 22000 Per Sqmt. 2,20,55,000 
(b) Number of Floors GF 
(a) Area (Sqmt.) 659.80 22000 Per Sqmt. 1,45,15,600 
(b) Number of Floors FF 
(c) Foundation in B.C./ 
Weak Soil 
(d)Cost of Construction 3,65,70,600 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्‍शामा-२०१७/ प्र.क्र.२६४/ आरोग्य-३अ 


2 | Electrification Internal 5 % of 1 (0) 18,28,530 
External 6 % of 1 (d) 21,94,236 
MSDCL charges/ Lump Sum 10,00,000 
Transformer 
LAN MAN Lump Sum 50,000 
Arrangements 
CCTV etc. Lump Sum 50,000 
DG Set etc. & Audio Lump Sum 12,00,000 
Video 
Total 63,22,766 
3 | Water Supply and 5 % of 1 (व) 18,28,530 
Sanitation 
| 4 | Miscellaneous Items 
Compound Wall 200 8000 Per Rmt. 16,00,000 
Internal Roads 200 6000 Per Rmt. 12,00,000 
Furniture 1662.30 2500 Per Sqmt. 41,55,750 
Fire Fighting Lump Sum 20,00,000 
Arrangements 
Parking Arrangements Lump Sum 5,00,000 
Rain Water Harvesting Lump Sum 5,00,000 
Land Development & Lump Sum 1,50,000 
Beutification 
Soil Investigation Lump Sum 5,00,000 
Dismantling Existing Lump Sum 5,00,000 
Structures 
Total 1,11,05,750 
Sub Total = (1)+(2)+(3)+(4) 5,58,27,646 
Contingencies 4% of 1(d) 14,62,824 
Escalation 10% of 1(T) 55,82,765 
Sub Total (A) 6,28,73,235 
(B) | OPTIONAL ITEMS 
Sr. ITEMS 
1 Air Conditioning Modular Lump Sum 60,00,000 
OT 
2 | Solar Energy System Lump Sum 35,00,000 
Sub Total 95,00,000 
TOTAL COST OF PROJECT 7,23,73,235 
Say Rs. Lakhs 723.73 
२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खाळील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 


१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी घेणे आव्यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१७/ प्र.क्र.२६४/ आरोग्य-३अ 


२) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

३) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार अंदाजपत्रकाच्या 
कामाची किंमत ठरवण्यात आली असून त्या रक्‍्कमेमधून पूर्ण होईल असे पाहावे. 

४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पुर्तता करुन 
घ्यावी. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र६०/इमा-२, दि. ७/७/२०१७ रोजीच्या 

शासन निर्णयातील इमारत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत परिणामकारक तांत्रिक व प्रशासकीय 

कार्यप्रणाली अवलंबविण्यात यावी. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च “मागणी क्रमांक-एच-८, लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२ - ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४ - सार्वजनिक आरोग्य, 
१०४ - सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३ - मोठी बांधकामे " या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


Pe सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६४८/इमा-२, दि.२१.०८.२०१७ 
अन्वये त्या विभागाने दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१३१७३२२९४११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशञामा-२०१७/ प्र.क्र.२६४/ आरोग्य- 351 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji 


e 
Kaurte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ee 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f7 
h a aa i a O} | 7ad50aba9dc28bb3 1a482e03c7ee7b6f64 
१8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c5933 


68faa24e20d6f8985f510118e6fc1af8b04a 
a U l eC 443ee8, cn=Rajendra Shamraoji Kaurte 


Date: 2019.06.26 12:25:06 +05'30' 


रा.शा. PRA 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (पुणे मंडळ), पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-१/२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.महालेखापाळ, (लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ 
नागपूर. 
११.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अवर सचिव (आरोग्य-३), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


